प्रधानमंत्री आवास Uae अंतर्गत केंद्र 
शासनाकडून प्राप्त झालेला व PFMS प्रणालीमध्ये 
प्रतिबिंबित होत नसलेला केंद्र हिऱ्याच्या समरुप 
राज्य हिछऊ्याचा निधी (Other than SC/ST 
Component) वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृहनिर्माण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : प्रययो-२०२४/प्र.क्र.३६/गृनिधो-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २६ फेब्रुवारी, २०२४ 


वाचा :- गृहनिर्माण व शहरी व्यवहार मंत्रालय, केंद्र शासन यांचे मंजूरी आदेशा क्रमांक : 
9. 1-98099/39/209§-HFA-IV- (FTS-03¢394). Dt. १५ September, २०२३. 
2. N-99092/30/2022-HFA-IV-UD (EFS-8.92&444). Dt. २९१ September, 2023. 
3. N-99092/30/2022-HFA-IV-UD (EFS-892&444). Dt. २९" September, 2023. 
४. गृहनिर्माण विभाग शासन निर्णय क्रमांक : प्रआयो-२०२२/प्र.क्र.३६/गृूनिधो-२(शिकान) , 
दिनांक २०.१०.२०२३. 
५. केंद्रीय गृहनिर्माण व शहरी काजकाज मंत्रालय यांच्याकडील दिनांक 93.02.2028 चा 
ई-मेल संदेश. 


प्रस्तावना : 

केंद्र शासनाच्या वाचा येथील अ.क्र.१ ते ३ येथील आदेशान्वये प्रधानमंत्री आवास योजना 
(शहरी) अंतर्गत वित्तीय वर्ष सन २०२३-२४ मध्ये एकूण रूपये २०५.४२२ कोटी इतका केंद्र हिऱ्याचा निधी 
(Other than SC/ST Component) मंजूर करण्यात आला आहे. त्याच्या समरुप राज्य हिळ्याचा रुपये 
१३६.९४८ कोटी इतका निधी अ.क्र. ४ येथील शासन निर्णयान्वये संबंधित अंमलबजावणी यंत्रणांना वितरित 
करण्याकरीता महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणास (SNA) वितरित करण्यात आला होता. सदर 
निधी दिनांक ०७.११.२०२३ रोजी SNA खात्यामध्ये जमा न होता म्हाडा प्राधिकरणाच्या खात्यामध्ये जमा 
झाला व दुसऱया दिवशी म्हणजे दिनांक ०८.११.२०२३ रोजी SNA प्रणालीवर मॅप असलेल्या बँक खात्यात 
जमा करण्यात आला. तथापि, सदरहू निधी थेट कोषागारामार्फत SNA खात्यात जमा न झाल्याने PFMS 
प्रणाली मधील रिअल टाइम फंड स्थितीमध्ये प्रतिबिंबित होत नव्हता. त्यामुळे ?॥/85 प्रणालीत दिसून येत 
असलेली राज्य हिऱ्याच्या निधीची रूपये १३६.९४८ कोटी इतकी तुट भरुन काढण्यासाठी राज्य हिऱ्ड्याचा 
आगाऊ निधी वितरित करुन या वित्तिय वर्षात समायोजन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत केंद्र शासनाच्या वाचा क्र. १ ते ३ येथील आदेशान्वये, 
सदर आदेशात नमूद केलेल्या प्रकल्पांसाठी मंजूर केलेल्या केंद्र हिऱ्याच्या निधीश्ी समरुप राज्य हिऱ्याचा 
रुपये १३६.९४८(अक्षरी रुपये एकशे छत्तीस कोटी चौर्‍्याण्णव लक्ष ऐंशी हजार फक्त) इतका निधी संबंधित 
अंमलबजावणी यंत्रणांना वितरित करण्याकरीता महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणास (म्हाडास) 
वितरीत करण्यात आला आहे. तथापि, सदरहू निधी कोषागारामार्फत थेट SNA खात्यात जमा न झाल्यामुळे 
PFMS प्रणालीमध्ये प्रतिबिंबित होत नाही. त्यामुळे PFMS प्रणालीत दिसून येत असलेली तुट दूर 
करण्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजना(शहरी) अंतर्गत राज्य हिउऱ्याचा रुपये १३६.९४८(अक्षरी रुपये UHal 
छत्तीस कोटी doug लक्ष ऐंशी हजार फक्त) इतका निधी महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास 
प्राधिकरणास (SNA) वितरीत करण्यास यान्वये मंजूरी देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०२४/प्र.क्र.३६/गृनिधो-२ 


२. सदर निधी आगाऊ वितरीत करण्यात येत असून त्याचे समायोजन सन २०२३-२०२४ या वित्तीय 
वर्षात करण्यात येईल. 


3. सदर निधी कोषागारामार्फत थेट SNA खात्यात जमा होईल, याची म्हाडा प्राधिकरणाने खातरजमा 
करावी. 


४. सदर निधी, मागणी क्र. क्यू-३, मुख्य लेखाशीर्ष २२१६, गृहनिर्माण, ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 
(०८) (०२) सर्वांसाठी गृहनिर्माण अंमलबजावणी यंत्रणांना अनुदाने (प्र.म.आ.यो.) (राज्य हिस्सा Yo टक्के) 
(कार्यक्रम) ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) लेखाशीर्ष २२१६३००७ अंतर्गत वितरीत करण्यात येत आहे. 


५. सदर निधी वित्त नियंत्रक, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण, मुंबई यांच्या स्वाक्षरीने 
अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई येथून आहरित करण्यात यावा. तसेच सदर निधी ज्या प्रयोजनाकरीता 
मंजूर करण्यात आलेला आहे, त्याच प्रयोजनाकरीता खर्च करण्यात यावा.. 

६. प्रस्तुत प्रकरणी आहरण व संवितरण अधिकारी आणि नियंत्रक अधिकारी, वित्त नियंत्रक, महाराष्ट्र 
गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण हे राहतील. 


७. हे आदेश वित्त विभागाच्या सहमतीने व त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ११०/व्यय-३ दिनांक 
२१.०२.२०२४ नुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०२२७१२४९५११८०९ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
RAJU GULABRAO 111 


fi de=400032, st=Maharashtra, 

serialNumber=AQEE20C9BC84D 1B68846640737AE7DEGES7C4DDDB08701COFAG 
A M B A D E KA R 7003815071838, cn=RAJU GULABRAO AMBADEKAR 

Date: 2024,02.27 12:58:53 +05'30' 


(राजु अंबाडेकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत: 
१. उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण, 
गृहनिर्माण, वांद्रे पूर्व, मुंबई- ५१. 
२. प्रधान सचिव (नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
३. आयुक्‍त आणि संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, सी.बी.डी. बेलापूर, नवी मुंबई. 
४. महालेखापाल, महाराष्ट्र- १/२ (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई नागपूर. 
५. वित्त नियंत्रक, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण, गृहनिर्माण भवन, वांद्रे (पूर्व), मुंबई- 
५१. 
. सर्व आयुक्‍त, महानगरपालिका / मुख्याधिकारी, नगरपालिका, 
. सर्व कोषागार अधिकारी. 
. उपसचिव (व्यय-३) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
.सह संचालक, लेखा व कोषागारे कॉम्पुटर सेल, नवीन प्रसासन भवन, ५वा मजला, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. कार्यासन अधिकारी, अर्थ व लेखा, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
११. निवहनस्ती /गृनियो-२ कार्यासन, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


on SG O&M 


पृष्ठ २ पैकी २ 


